श्री. रविराज इळवे, कामगार उप आयुक्‍त 
यांच्या कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार 
कल्याण मंडळ या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीच्या 
अटी व शर्ती निश्चित करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
तारीख: ०५ मार्च,२०२१. 


वाचा :- या विभागाचा समक्रमांकित दिनांक २२/१०/२०२० रोजीचा शासन आदेश. 


शासन निर्णय:- 

उपरोक्त संदर्भाधीन शासन आदेझान्वये श्री. रविराज इळवे, कामगार उप आयुक्त यांची 
कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली 
आहे. त्यानुसार ते दिनांक २६.१०.२०२० (म.नं) रोजी सदर पदावर रुजू झाले आहेत. श्री. रविराज 
sad यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती विहित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४० नुसार श्री. रविराज इळवे, कामगार उप 
आयुक्‍त यांच्या प्रतिनियुक्‍तीच्या अटी व शर्ती या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट -अ मध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे असतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३०५१२५६००४५१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 
PULKUNDWAR 


DR. SHRIKANT DN: CN = DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 
LAXAMANRAO PULKUNDWAR, C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = INDUSTRIES, 
ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 


PULKUNDWAR ENERGY AND LABOUR DEPART 
(डॉ. श्री.ल.पुलकुंडवार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. राज्यमंत्री (कामगार) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 


३. मा. प्रधान सचिव (कामगार) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


. कामगार आयुक्त, कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व, मुंबई ४०००५१ 
. कामगार उप आयुक्त (प्रशासन),कामगार भवन, वांद्रे-कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 


४०००५१ 


६. कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई. 
9. 
८ 
९ 


महालेखापाल (ले.व ह.व ले.व प.)-१, प्रतिष्ठा भवन, महर्षी कर्वे मार्ग,मुंबई- ४०००२१. 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. स्थानिक लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 


१०. श्री. रविराज इळवे, कामगार उप आयुक्त, मुंबई (कामगार आयुक्त यांच्या मार्फत) 
११. कक्ष अधिकारी/कामगार-१०, उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती (कामगार-८). 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 


परिशिष्ट - अ 
(शासन निर्णय क्र. प्रतिनि-२०२०/ प्र.क्र.८५/ कामगार-८, दि. ०५ मार्च, २०२१ चे सहपत्र) 


श्री. रविराज इळवे, कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांच्या सदर 
प्रतिनियुक्ती पदावरील अटी शार्ती 


१. प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी :- 

श्री. रविराज इळवे, कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांचा स्वीयेत्तर 
सेवेचा प्रारंभ ते रुजू झाल्याच्या दिनांकापासून म्हणजेच दि.२६.१०.२०२०(म.नं) पासून 
दि.२५.१०.२०२२ (म.नं.) पर्यंत (दोन वर्ष) असा राहील. प्रतिनियुक्ती कालावधीत त्यांच्या “कामगार उप 
आयुक्‍त” या पदावर धारणाधिकार राहील. परंतु,- 

(एक) जर त्यांची सेवा लोकसेवेच्या हिताच्या दृष्टीने शासनाळा आवश्‍यक वाटली तर, 
प्रतिनियुक्‍तीचा कालावधी संपण्यापूर्वी कोणत्याही वेळी परत बोलावून घेण्याचा अधिकार विभाग/ सक्षम 
प्राधिकारी राखून ठेवत आहे. 

(दोन) जर त्यांची सेवा स्वीयेत्तर Parra आवश्‍यक वाटली नाही तर त्यांना मूळ 
विभागाकडे परत पाठविण्याची मुभा स्वीयेत्तर Pyaar राहील. मात्र याप्रमाणे परत पाठविण्यापूर्वी 
स्वीयेत्तर नियोक्त्याने त्यांच्या विभागाळा/ सक्षम प्राधिका-यास तीन महिन्यांची नोटिस दिली पाहिजे. 

(तीन) त्यांची मूळ विभागाकडे परत जाण्याची इच्छा असल्यास त्यांनी कमीत कमी तीन 
महिन्याची लेखी नोटीस त्यांच्या विभागाला/ सक्षम प्राधिका-यास दिली पाहिजे. जेणेकरुन त्यांना 
आपल्या मूळ विभागाकडे परत येण्याची मुभा राहील. 

२. प्रतिनियुक्ती भत्ता :- 

शासकीय कर्मचाऱ्याला स्वीयेत्तर सेवेत असताना, सर्वसाधारण नियमानुसार प्रतिनियुक्‍तीच्या 
पदाचे वेतन निश्चित करुन घेणे किंवा जर त्यांची स्वीयेत्तर सेवेत प्रतिनियुक्ती झाळी नसती तर त्यांच्या 
प्रतिनियुक्‍तीच्या लगतपूर्वी त्यांनी जे पद धारण केले होते, त्या कामगार उप आयुकत या पदाकरीता 
विहित केलेल्या रुपये (एस- २३): ६७,७००- २,०८,७०० या वेतनमानात, वेतनात, मूळ विभागाकडे जे 
वेतन घेतले असते ते वेतन अधिक शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक - स्वीयेसे १०८८/ प्र.क्र. १०९३/ 
सेवा-२, दि. ८ जुले, १९९० च्या आदेशानुसार सुधारीत तरतुदींस अनुसरुन ज्या स्वीयेत्तर सेवेतील 
कर्मचाऱ्यांनी शासनाकडील वेतन व त्यावर प्रतिनियुक्ती भत्ता घेण्यासाठी विकल्प दिला असेल, त्यांना 
त्यानुसार प्रतिनियुक्ती भत्ता देण्यात यावा. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 


३. महागाईभत्ता:- 

श्री. रविराज इळवे, कामगार उप आयुक्‍त यांना शासनाने वेळोवेळी मंजूर केलेल्या दराने 
महागाई भत्ता मिळेल. 
४. निवासस्थान किंवा त्याऐवजी घरभाडे भत्ता तसेच स्थानिक पूरक भत्ता :- 


ओ श्री. रविराज इळवे, कामगार उप आयुक्त यांना राज्य शासनाच्या नियमानुसार वेळोवेळी 
अनुज्ञेय असेल त्याप्रमाणे घरभाडे व स्थानिक पूरक भत्ता मिळेल. पण स्वीयेतर नियोक्ता स्वेच्छा 
निर्णयानुसार स्वीयेतर सेवेच्या नियमान्वये हे भत्ते मंजूर करु शकेल. 

ब) महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई यांच्या नियमानुसार त्यांना अनुज्ञप्ती शुल्क माफ 
निवासस्थान सुविधा देय असेल तर त्याचा लाभ श्री. रविराज god यांना घेता येईल. प्रतिनियुक्‍तीच्या 
कालावधीत त्यांच्या ताब्यात शासकीय किंवा मंडळाचे निवासस्थान नसेल तर त्यांना राज्य शासनाच्या 
नियमानुसार वेळोवेळी अनुज्ञेय असलेला घरभाडे भत्ता देय असेल. 

५. पदग्रहण अवधी वेतन आणि बदली प्रवास भत्ता :- 


स्वीयेतर सेवेत दाखल झाल्यानंतर व स्वीयेतर सेवेतून प्रत्यावर्तीत झाल्यानंतर अशा दोन्ही 
वेळच्या पदग्रहण अवधीमध्ये त्यांचे वेतन व प्रवास भत्ता राज्य शासनाच्या संबंधित नियमानुसार स्वीयेतर 
नियोक्त्याकडून देण्यात येतील. 
६. प्रतिनियुक्‍तीच्या कालावधीत कर्तव्यार्थ केलेल्या प्रवासाकरीता प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता :- 


श्री. रविराज इळवे यांना स्वीयेतर सेवेत रुजू झाल्यानंतर, कराव्या लागणाऱ्या प्रवासाकरिता 
राज्य शासनाच्या नियमानुसार प्रवास भत्ता आणि दैनिक भत्ता मिळण्याचा हक्‍क असेल. 
७. रजावरजावेतन :- 


श्री. रविराज god यांना सदर प्रतिनियुक्‍तीपूर्वी लागू असलेले रजेचे नियम प्रतिनियुक्‍तीनंतरही 
लागू होत राहतील. याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम, १९८१ च्या कळम १८ (२) मध्ये 
दिलेल्या कार्यपध्दतीचा काटेकोरपणे अवलंब करण्यात यावा. स्वीयेत्तर सेवेतून कार्यमुक्त झाल्यानंतर 
त्यांना परस्पर रजेवर जाण्यास स्वीयेतर नियुक्‍्त्याने परवानगी देता कामा नये. म्हणजेच त्यांनी प्रथम 
मूळ कार्यालयाच्या सेवेत रुजू होऊन मूळ विभागातील सक्षम प्राधिकाऱ्यांकडून नेहमीच्या पध्दतीने 
आपली रजा मंजूर करुन घेतली पाहिजे. स्वीयेत्तर सेवेच्या दरम्यान किंवा अखेरीस घेतलेल्या रजेच्या 
कालावधीबद्दल द्यावयाच्या कोणत्याही पूरक भत्त्याच्या संबंधांतील संपूर्ण खर्च स्वीयेतर नियुकक्‍त्याला 
सोसावा लागेल. 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 


८. विकलांगता wide रजा वेतन :- 


स्वीयेतर सेवेत किंवा अशा सेवेमुळे आलेल्या विकलांगतेबद्दल मंजूर करता येईल. अशा रजेच्या 
संबंधात अशी विकलांगता स्वीयेतर सेवा संपल्यानंतर उघडकीस आली तरी सुध्दा, रजा वेतन देण्यास 
स्वीयेतर नियोक्ता जबाबदार असेल व अशा रजा वेतनावरील खर्च स्वीयेतर नियोक्त्याकडून वसूल 
करण्यात येईल. 
९. रजा वेतन आणि निवृत्ती वेतन अंशदान :- 


(अ) महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन बढती व सेवेतून 
काढून टाकणे यांच्या काळातील प्रदाने) नियम १९८१ मधीळ परिशिष्ट चार मध्ये विहित केलेल्या 
दरानुसार स्वीयेतर नियोक्त्याकडून रजा वेतन व निवृत्ती वेतन अंशदाने देण्यात येतील. 

(ब) स्वीयेत्तर नियोक्ता, प्रत्येक वित्तीय वर्षाच्या अखेरीपासून पंधरा दिवसाच्या आत किंवा 
वित्तीय वर्ष संपण्यापूर्वी स्वीयेतर सेवेतील प्रतिनियुक्ती समाप्त होत असेल तर स्वीयेतर सेवेच्या 
अखेरीस महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी .....) नियम १९८१ मधीळ परिशिष्ट- दोन मधीळ अट 
क्र. ११ मध्ये तरतूद केल्यानुसार परिशिष्ट -चार मधील नियम ६ मध्ये दिलेल्या दराने रजा वेतन व 
निवृत्ती वेतनाचे अंशदान देईल. 

१०. रजा मुदती प्रवास सवलत :- 


राज्य शासनाच्या संबंधित नियमानुसार श्री. रविराज इळवे यांना रजा मुदती प्रवास सवलती 
मिळण्याचा हक्क असेल. यासंबंधातील खर्च स्वीयेतर नियोक्त्याला सोसावा लागेल. 
११. वैद्यकीय सवलती :- 


शासकीय कर्मचाऱ्याला महाराष्ट्र राज्य सेवा (वैद्यकीय उपचार) नियम, १९६१ नुसार अनुज्ञेय 
असणाऱ्या वैद्यकीय सुविधापेक्षा कमी प्रतीच्या नसतीळ अशा सुविधा मिळण्याचा श्री. रविराज इळवे 
यांना हक्क असेल आणि त्यावरील खर्च स्वीयेतर नियोक्त्याला सोसावा लागेल. 
१२. सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीची वर्गणी :- 

श्री. रविराज इळवे हे नियमानुसार ज्या सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधीचे वर्गणीदार असतील 
त्याच निधीला ते वर्गणी देणे चाळू ठेवतील. 
१३. विभागीय चौकशी :- 


श्री. रविराज इळवे यांचे विरुध्द विभागीय चौकशी सुरु करावयाची असेल तर त्यांना त्यांच्या 
मूळ विभागाकडे परत पाठविण्यात येईल. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 


१४. प्रपत्र बढती :- 


श्री. रविराज gad हे प्रतिनियुक्तीवर असताना त्यांची मूळ विभागात बढती होण्याची वेळ 
असली तर सर्वसाधारणपणे त्यांची प्रतिनियुक्ती पुढे चालू ठेवू नये. तथापि, जर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी 
त्यांची प्रतिनियुक्ती पुढे चाळू ठेवली तर त्यांना प्रतिनियुक्ती भत्ता न देता निकट निम्नता नियमानुसार 
बढतीच्या पदाचे वेतन मंजूर केले जाईल आणि निकट निम्नता नियमाचा लाभ सहा महिन्यानंतर 
अनुज्ञेय असणार नाही. 
१५. गटविमायोजना:- 


स्वीयेतर नियोक्त्याने श्री. रविराज god यांचेकडून राज्य शासकीय गट विमा योजनांतर्गत 
आवर्यक अशी वसूली दरमहा करावी व ती शासनाकडे भरणा करावी. 


१६. निवासी शिपायाऐवजी रोख भत्ता :- 
श्री. रविराज god यांना प्रतिनियुक्ती कालावधीत निवासी शिपाई किंवा त्याऐवजी रोख भत्ता 
लागू नाही. 


१७. निवासी वृत्तपत्राच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती :- 


श्री. रविराज god यांना प्रतिनियुक्ती कालावधीत निवासी वृत्तपत्राच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती 
अनुज्ञेय नाही. 


१८. निवासी दूरध्वनीच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती :- 


श्री. रविराज gad यांना प्रतिनियुक्ती कालावधीत मासिक रुपये १,५००/- पर्यंतच्या मर्यादेत 
दूरध्वनी खर्च अनुज्ञेय राहील. 
१९. वाहन किंवा वाहन भत्ता :- 


वाहन व्यवस्था मंडळामार्फत पुरविण्यात आली असल्याने श्री. रविराज इळवे यांना प्रतिनियुक्ती 
कालावधीत वाहन भत्ता देय नाही. 
२०. प्रतिनियुक्ती कालावधीत देशात/ परदेशात प्रवास :- 


श्री. रविराज gad यांना प्रतिनियुक्ती कालावधीत देशात/ परदेशात प्रवास दौरा करावयाचा 
झाल्यास शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार आवश्‍यक झासन मान्यता घेणे अनिवार्य राहील. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रतिनि-२०२०/प्र.क्र.८५/कामगार-८ 


२१. विमान प्रवास :- 


श्री. रविराज इळवे यांना विमान प्रवास करावयाचा झाल्यास वित्त विभागाच्या 
धोरणाप्रमाणे त्यास प्रधान सचिव (कामगार) यांची पूर्व मान्यता घेणे आवश्‍यक राहील. 
२२. शासनाने वेळोवेळी विहित केलेले नियम लागू करणे :- 
श्री. रविराज god यांच्या प्रतिनियुक्‍्तीच्या कालावधीत शासन वेळोवेळी जे नियम 
करील किंवा जे कार्यकारी आदेशा निर्गमित करील ते नियम/ कार्यकारी आदेश त्यांना लागू 
असतील. 
२३. विहित अटी/ शर्तीमध्ये समाविष्ट नसलेल्या अटी/ शार्तीबाबत :- 


वर नमूद केलेल्या अटी/ aimed समाविष्ट नसलेल्या विशिष्ट अटी/ शर्तीबाबत त्या 
त्या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना जे जे कार्यकारी आदेश लागू असतील ते ते कार्यकारी आदेशा 
श्री. रविराज इळवे यांनाही लागू असतील. 


D R ; SH R | KANT वाचा signed py DR. SHRIKANT LAXAMANRAO 


DN: CN = DR. SHRIKANT LAXAMANRAO, 


LAXAMANRAO PULKUNDWAR, C = IN, S = Maharashtra, O = 


Government Of Maharashtra, OU = INDUSTRIES, 


ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
PU LKU N DWAR Date: 2021.03.05 13:00:12 +05'30' 


(डॉ. श्री.ल.पुलकुंडवार) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


